अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद, पुणे 
यांच्या कार्यालयातील व त्याअंतर्गत विभाग 
उपविभाग कार्यालयातील मंजूर नियत अस्थायी 
पदांना दि. ०१/०९/२०२० ते २८/०२/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. पदनि २०२०/८९/प्र.क्र. २४/२०२०/जसंनि 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १४/०९/२०२०. 


पहावे :- १. शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ पदनि २०२०/८९/ प्र.क्र. २४/२०२०/जसंनि, दिनांक ०५/०३/२०२०. 
२. कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.कृपातंलविक/ 
आ-१/५३९/सन २०२०. दिनांक : १८/०८/२०२०. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ३१/०८/२०२०. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधिन क्र. १ शासन निर्णय दि. ०५/०३/२०२० अन्वये कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष 
कक्ष, पुणे त्यांच्या अधिपत्याखालील मंडळ कार्यालय व संकल्पचित्र विभाग, पुणे या विभागासाठी नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ११८ पदांना दि ०१/०३/२०२० ते ३१/०८/२०२० मुदतवाढ देण्यात आळेली आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ३१/०८/२०२० अन्वये 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२० ते २८/०२/२०२१ या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार कृष्णा पाणी तंटा लवाद 
विशेष कक्ष, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील मंडळ कार्यालय व संकल्पचित्र विभाग, पुणे या विभागासाठी 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११८ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२० ते २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


१. कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे या मंडळ कार्यालयातील प्रपत्र अ नुसार ५४ पदे व 


त्यांच्या अधिपत्याखालील संकल्पचित्र विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील ६४ असे एकूण नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील ११८ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२० ते २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर आस्थापनेवरील खर्च मागणी क्र. आय-३,(२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे), ८० 


सर्वसाधारण, ८००-इतर खर्च ०८ कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरण,(०८)(०१) अधीक्षक अभियंता, 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२०/८९/प्र.क्र. २४/२०२०/जसंनि 


कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरण विशेष शाखा, पुणे (योजनेत्तर) (अनिवार्य) (२७०१ ९६५५) या 


लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय वित्त विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक ३१/०८/२०२० रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००९१४१७४५२८६६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by Sunita Virandra 


S U n t a V ra Nn d r Sete Sunita Virandra Gaikwad, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government of 


G a | kwad Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 


Date: 2020.09.14 17:51:55 +05'30' 


(सुनिता गायकवाड) 
सोबत : प्रपत्र - अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्र्त 

१) महालेखापाल १/२, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

२) महाळेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

3) मुख्य अभियंता, (जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, HATHA, मुंबई Yoo 032 
४) उपसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
५) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 

) 

) 

) 

) 


६) अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे 

७) कार्यकारी अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, गट क्र. ४, पुणे 
८) कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग,पुणे 

९) कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, (कृ.खो.)पुणे 
१०) कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१२) कार्यासन आ (प्रशि)/अर्थसंकल्प-१/जळलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) जसंनि कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Waa - FT 


अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे-१. 


मंजूर पदाचा तपशील 
मुदतवाढ माहे ०१/०९/२०२० ते २८/०२/२०२१ 
संबंधित कार्यालाचे नांब. पदनाम. पदांची संख्या 

१ र ३ 

अधीक्षक अभियंता, अधीक्षक अभियंता १ 
कृष्णा पाणी तंटा कार्यकारी अभियंता क 
लवाद विशेष कक्ष, उप विभागीय अभियंता & 
पुणे. क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे.२ & 
अनुरेखक % 

प्रथम लिपीक g 

बरिष्ठ लिपीक ष्‌ 

कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक ७ 

उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 

निम्नश्रेणी लघुलेखक ¥ 

सहा.भांडारपाल g 

वाहन चालक ष्‌ 

नाईक १ 

शिपाई डं 

चौकोदार डु 
'एकूण :- चड 


संबंधित कार्यालाचे नांव. 


पदनाम. 


पदांची संख्या 


g 


x 


कार्यकारी अभियंता, 


कार्यकारी अभियंता 


संकल्पचित्र विभाग, 


कनिष्ठ अभियंता 


AU wo AU 


पुणे-१. 


प्रथम लिपीक 


७! 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


आरेखक 


सहा.आरेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


उपविभागीय अभियंता, 


उपविभागीय अभियंता 


संकल्पचित्र उप विभाग 


कनिष्ठ अभियंता 


गट क्र.१, पुणे. 


कनिष्ठ लिपीक 


शिपाई 


एकूण 


न्ती wo wo AU wo 


संबंधित कार्यालाचे नांब. पदनाम. पदांची संख्या 
g R 3 
उपविभागीय अभियंता, । उपविभागीय अभियंता g 
संकल्पचित्र उप विभाग । कनिष्ठ अभियंता ३ 
गट क्र.२, पुणे. कनिष्ठ लिपीक 
शिपाई १ 
एकण : 
उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता १ 
संकल्पचित्र उप विभाग कनिष्ठ अभियंता 3 
गट 3.3, पुणे. कनिष्ठ लिपीक १ 
शिपाई १ 
एकण द 
उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता १ 
संकल्पचित्र उप विभाग । कनिष्ठ अभियंता ३ 
गट क्र.४, पुणे. कनिष्ठ लिपीक १ 
शिपाई १ 
एकण द 
उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय अभियंता १ 
संकल्पचित्र उप विभाग । कनिष्ठ अभियंता ३ 
गट क्र.५, पुणे. कनिष्ठ लिपीक १ 
शिपाई १ 
एकूण & 


संबंधित कार्यालाचे Ara. पदनाम. पदांची संख्या 
g २ :: 
उपविभागीय अभियंता, । उपविभागीय अभियंता g 
संकल्पचित्र उप विभाग । कनिष्ठ अभियंता ३ 
सेलगट, पुणे. कनिष्ठ लिपीक १ 
टंकलेखक शाक 
शिपाई १ 
'एकूण द 
उपविभागीय अभियंता/ । उपविभागीय अभियंता/सहा.भू. g 
सहा.भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक सहाय्यक २ 
भूविज्ञान उप विभाग, कनिष्ठ लिपीक १ 
पुणे. टंकलेखक १ 
अनुरेखक १ 
प्रयोगशाळा सहाय्यक १ 
प्रयोगशाळा मदतनीस १ 
शिपाई २ 
चोकोदार १ 
'एकूण १२ 
'एकूण पदे GY 
सर्व एकुण पदे ११८ 


